सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. 
PwC कंपनीस माहे फेब्रुवारी ते एप्रिल 
२०१६ या कालावधीकरीता केलेल्या 

कामाचे देयक अदा करणेबाबत... 
मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५ /प्र.क्र.९३ /भाग-१/पोल-२३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ जून २०१६. 


१. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग यांचे क्रमांकः २१५६/फाईल/ डीआयटी / २०१२ 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ 

२. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) विभाग क्रमांकः ॥॥--९/१७९/२०१३-])॥३- 
DIT(MH)-DIT (MH), दिनांक. २ नोव्हेंबर २०१३. 

३. शासन निर्णय माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय यांचे क्रमांक : 9/॥)-मातंस ०८०/४/२०१४- 
O/O DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दिनांक: ०१/०७/२०१४, 

४. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक:सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दिनांक: २९/०५/२०१५ 

५. मे.प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा.ली. यांचे दि. २९/०१/२०१६ ची देयके. 


प्रस्तावना 

मुंबई हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स प्रा.ली. या कंपनीची सल्लागार म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०२.११.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित 
केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय आहे. दि.२९.०५.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये विविध कालावधीसाठी 
प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स प्रा.ली. यांना मानधन देय करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त 
प्रकल्पासंदर्भात सल्लागार म्हणून मुंबई हहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार म्हणुन दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ 
ते दिनांक ३० एप्रिल २०१६ या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाची देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 

संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र. ४ अन्वये मुंबई, पुणे-पिंपरी चिंचवड व नाशिक-त्र्यंबकेश्वर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. PwC ने केलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी विविध कालावधीसाठी दरमहिना 
दरमाणुस (Man-Month) या तत्वानुसार मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार,मुंबई शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी PWC ने त्यांना दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक ३० एप्रिल २०१६ या 
कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी (मानधन, इतर खर्च, व सेवा कर मिळून) एकुण 
रु.१८,१५,०५०/- (रक्कम रु. अठरा लाख पंधरा हजार पन्नास फक्त) इतकी रक्‍कम मे. PwC कंपनीस अदा 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

TRIGA मध्ये नमुद करण्यात आलेली रक्‍कम मिळून एकूण रु १८,१५,०५०/- (रक्‍कम 
रु. अठरा लाख पंधरा हजार पन्नास फक्त) एवढया रक्कमेची देयके अनुक्रमे बिल क्र. ४१६०१३३८६ 
दि. २६.०२.२०१६ बिल क्र. ४१६०१८०३६ दि. ३०.३.२०१६ ते बिल क्र.४१६०२०३९८ दि.३०-४-२०१६ अदा 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर खर्चाचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


ant Pure क्रमांकः सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.९३ /भाग-१/पोल->३ 


Mumbai CCTV Project 
Man 
Month प 
Rate as नव्या T : Swachh 
4 र Amount ‘otal ग Service T 
Period & Project . ग per GR Deployment + OPE Sub Total T. Bharat ‘otal Amount 
# fe N. Designation per Applicable Chai N ‘ax (814 Cess 
Invoice No. ame dated (Percentage) laimed. (INR) ‘ess (8 (INR) 
Resource Amount % 
(02- (INR) 0.50% 
Noy- 
2013) 
ibe 
A [=] Cc za E F G=ExF H I J K=STx J SBCx M=J+K+L 
J 


Principal 


2,52,000 % 1,26,000 
Consultant २827 tang 


ist February 
2016 to 29th = 
February Senior 1,99,500 1,99,500 5,25,000 5,26,019 6,02,292 


2016 & Consultant 
416013386 Senior 
Consultant 
Principal 
ist March Mumbai |_Consultant 
2016 to 31st CCTV Senior 
March 2016 Project Consultant 
& 416018036 Senior 
Consultant 
Principal 
ist April Consultant 
2016 to 30th Senior 
April 2016 & Consultant 
416020398 Senior 
Consultant 


1,99,500 1,99,500 


2,52,000 % 1,26,000 


1,99,500 1,99,500 5,25,000 530,446 


1,99,500 1,99,500 


2,52,000 % 1,26,000 


1,99,500 1,99,500 5,25,000 5,28,732 


1,99,500 1,99,500 


Total Amount Claimed (INR) 15,75,000 | 10,197 | 15,85,197 | 2,21,928 | 7,926 18,15,050 


टीप:- 

अ) उपरोक्त रक्कमा या संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र.२ मध्ये नमुद केल्यानुसार सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी 
सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार रक्कमा अदा करण्यात येत आहे. 

ब) संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र.४ नुसार अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या कालावधीसाठी उपरोक्‍त रक्कमा 
देण्यात येत आहे. 

क) शासन निर्णय संदर्भ क्र. ५ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या १०% च्या प्रमाणात 
प्रवास,भोजन व निवास इ.खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 

ड) संदर्भ क्र.५ अन्वये मे.?//0 कंपनी ने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्कमा देण्यात येत आहे. सदर 
रक्‍्कमेमध्ये फेब्रुवारी ते एप्रिल महिन्यासाठी १४.५% कर (१४% सेवा कर +0.4 % स्वच्छ भारत कर) 
समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

इ) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली आली 
आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्कम संबधित कंपनीकडून समायोजीत करण्याचा अधिकार 
शासनास राहील. 

ई) सदर देयके आयकर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 

२. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोळीस आयुक्त, मुंबई याच्या अधिनस्त असलेल्या “२०५५-पोलीस, 
(०२) (09) शहर पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर Wd’ a लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकून तो सन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका-याला “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.९३ /भाग-१/पोल->३ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०६०४१५३४४६६४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kailas Arjun Gaikwad 


Ka | | a S A | U al DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Deputy Secretary, 
ह postalCode=400032, st=Maharashtra, 
G a | kwa d cn=Kailas Arjun Gaikwad 
Date: 2016.06.04 15:45:48 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
उपसचिव, गृह विभाग. 


प्रत : माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

५. पोलीस आयुक्त, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन,मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
११.निवड नस्ती / पोल-३ 

१२.अर्थ शाखा गृह विभाग. 


Cc Av AD LO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


